वर्ष ९ , अंक १५ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ / चैत्र २३ - २ ९ , शके १ ९ ४५ 


भंडारा , 
दिनांक ३० मार्च २०२३ . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 
जिल्हा परिषद , भंडारा 
अधिसूचना 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35827 


क्रमांक 

साप्रवि / कार्य -२ / वाप्रअ / ११४७ / २०२३ . – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ मधील कलम 
१४२ ( ४ ) व कलम २७४ ( २ ) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) अधिनियम , 
१ ९ ६४ मधील नियमाला अनुसरून भंडारा जिल्हा परिषदेचा आणि पंचायत समित्यांचा सन २०२१-२०२२ च्या एकत्रित वार्षिक प्रशासन 
अहवालास भंडारा जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सभेत ठराव क्रमांक १० ( १ ) नुसार ठराव मंजूर 
केला असून आज दिनांक ३० मार्च २०२३ अन्वये प्रसिद्ध केलेला आहे . 


( १ ) 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


समीर कुर्तकोटी , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , भंडारा . 


२ 


No. SRA / ED / OW / 13915 / 3C ( 1 ) / KE / Patel CHS / 2022 . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ब च्या पोट - कलम ( ३ ) 
अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १ ९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध 
केली आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) उप - कलम ( १ ) 
अनुसार “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत . 


अ . 

क्र . 


त्याअर्थी , उक्त कलम ३ ( क ) चे उप - कलम ( १ ) मधील अधिकाराचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले 
क्षेत्र “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे . सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ 
चे नियम ३३ ( १० ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे . 


( १ ) 

१ 

२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ / चैत्र २३ - २ ९ , शके १ ९ ४५ 


न.भू.क्र . 


( २ ) 

२३५ 

२३५ / १ ते ३१ 

एकूण 


मिळकत 

पत्रिकेनुसार 

क्षेत्र ( चौ . 

मी . ) 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
अधिसूचना 


( ३ ) 

२३४.१० 

२ ९ २.२० 

५२६.३० 


बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ . 
दिनांक २४ मार्च २०२३ . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 


अनुसूची 

मौजे विलेपार्ले ( पू . ) , तालुका अंधेरी 


झोपडपट्टी 

पुनर्वसन क्षेत्र 

म्हणून जाहीर 

केलेले क्षेत्र 

( चौ . मी . ) 
( ४ ) 

२३४.१० 

२ ९ २.२० 

५२६.३० 


पूर्वेस 


( ५ ) 

न.भू.क्र . 

२५२/२ रस्ता 


एकत्रित चतुःसीमा 

दक्षिणेस 


पश्चिमेस 


( ६ ) 

न.भू.क्र . 

२३४ 


( ७ ) 

न.भू.क्र . 

२३६ 


उत्तरेस 


( ८ ) 

न.भू.क्र . 

२३३ 


सतिश लोखंडे , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


No. SRA / ED / OW / 13915 / 3C ( 1 ) / Patel / K - E / 2022 . 

Whereas , the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the 
provision of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) 
Act , 1971 and published in Gazette on 9th April 1998 ; 


Sr. C.T.S.No. 

No. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ / चैत्र २३ - २ ९ , शके १ ९ ४५ 

SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority 
is empowered to declare any area as " Slum Rehabilitation Area " . 


( 1 ) 

( 2 ) 

1 

235 

2 235/1 to 31 


Therefore , in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , undersigned is hereby declare the area 
shown in schedule as " Slum Rehabilitation Area " . Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of Development Control and Promotion Regulations , 
2034 of Greater Mumbai . 


Area 

as per 

Property 

Card ( sq . 


mtr . ) 
( 3 ) 


234.10 

292.20 

Total 526.30 


NOTIFICATION 


Schedule 

Village Vile - Parle ( E. ) , Taluka Andheri 


Area declared 

as " Slum 

Rehabilitation 

Area " 
( sq . mtr . ) 


( 4 ) 

234.10 

292.20 

526.30 


Slum Rehabilitation Authority , 

Administrative Building , 

Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 , 
dated 24th March 2023 . 


East 


( 5 ) 
C.T.S. No. 
252/2 , Road 


Boundaries 


West 


( 6 ) 

C.T.S. No. 
234 


South 


३ 


( 7 ) 

C.T.S. No. 
236 


North 


( 8 ) 
C.T.S. No. 
233 


SATISH LOKHANDE , 

Chief Executive Officer , 

Slum Rehabilitation Authority . 


४ 


Serial No. M - 231 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १३ - १ ९ , २०२३ / चैत्र २३ - २ ९ , शके १ ९ ४५ 


Mumbai , 

Dated 3rd April , 2023 . 


NOTICE 


PUBLIC NOTICE is hereby given that the partnership subsisting between ( i ) Rituh Holding & 
Trading Company Pvt . Ltd. , ( ii ) Mr. Ashwin S. Dani , ( iii ) Mrs. Ina Ashwin Dani , ( iv ) Mr. Deepak C. 
Shah and ( v ) Mr. Ajit C. Shah , under the name and style of “ RIA Enterprises " stands dissolved by 
mutual consent with effect from 1st January , 2023 as per Deed of Dissolution of Partnership dated 
26th December , 2022. The partners singly or jointly shall not carry on the business of the said firm of 
RIA Enterprises under the said name and style for a period of 10 years from the date of Dissolution 
of the Firm . 


ASHWIN SURYAKANT DANI , 
Partner , RIA Enterprises . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


